उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग २ च्या 
८२ अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१००/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: २० एप्रिळ, २०१८. 


वाचा 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/२०१८-१९/लातुर/अपदे/२२५२-५३/१८, दि.०३.०३.२०१७. 

२) शासननिर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.४७/आरोग्य-४, दि.१.०२.२०१८. 

३) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग २ च्या ८२ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
दि.१.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ च्या यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ 
मध्ये नमूद केलेल्या ८२ अस्थाई पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 


मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ 


नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 


प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१००/आरोग्य-४ 


याकरीता होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष 
“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचाळन व प्रशासन, 
(०१)(०४)- गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.५.०३.२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२०१४३७४१९७१७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


|Code=400032, Maharashti 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94703436c07cda664 


Digitally signed by Pradip M Balkavd 
"(3९ Of Maharasht Public Health 
costal 


672d20607766dc59d. 


b, 
ber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e5835af215c6 
8 0eae8f7 0eaf87b0cf68d63f, Pradi (0४0 
a a V e Date: 2018.04.20 15:27:40 +05'30' 


(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा ) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 
. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 


१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ२ पैकी २ 


जिल्हा आरं प अधिकारी जिल्हा परिषद्ध लातूर 


[= k& AvYU r?) ~ 


1... ल्य पद्नाम । वेतनश्रेणी | पदांची चालू ज्या दिनांकापर्यंत | लेखाशिष ग 
a आलेला शा.नि. व | पदे चाळू ठेवाव 
i याची तो दिनांक : 
.वि.क्र.पीएचसी/३६०३/३४७/प्र.क्र. | वैद्दय.अधि | aqg00- | 2 


०१.०३.२०१८ 
ते 
२८.०२.२०१९ 


मागणी क्र.आर-३, २२१० 
वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य ०६ 
सार्व.आ .००१- संचालन व 
प्रशासन ००१(चार)गट ब वौद्य. 
अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर 


9 ९ .७ .२००२ 
a माहहत 
शा.नि.क्र.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी/२००३/३४७/प्र क्र. 
२६१/आ-५/ २८ .७ .२००४( नवनिर्मीत पदे ) 


शा.नि.क्र अपदे २०१७ /प्रक्र 
.४७/आरोग्य ४, दिनांक ०१ 
फेब्रुवारी २०१८ 


विवरणपञ अ 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या वि aa च 
तो शासन निर्णय ं ठेवण्यात आलेला शा.नि, व | पदे चालू ठेवाव 

दिनांक याची तो दिनांक 

पाव q वि'भ ०१.०३.२०१८ मागणी क्र.आर-३, २२१० 
शा.नि.क्र अपदे २०१७/प्रक्र ते वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य ०६ 


.४७/आरोग्य ४, दिनांक ०१ | २८.०२.२०१९ सार्व.आ .००१- संचालन व 
फेब्रुवारी २०१८ प्रशासन ००१(चार)गट ब वौद्य. 
अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या 
तो झासन निर्णय 


.क्र.पीएचसी/१०८ /३३० 
दिनांक ८. १० .८५ 


area 
माजलगाव टाकरवन 
माजलगाव पाथ्रुड 


विवरणपञ अ 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद बीड 


चालू 
आलेला शा.नि. व 


Hid (1 2.1 (1) 
शा.नि.क्र AUS २०१७ /प्रक्र 
.४७/आरोग्य ४, दिनांक ०१ 
फेब्रुवारी २०१८ 


पदे चालू ठेवाव 
याची तो दिनांक 
०१.०३.२०१८ 

ते 
२८.०२.२०१९ 


मागणी क्र.आर-३, २२१० 
वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य ०६ 
सार्व.आ .००१- संचालन व 
प्रशासन ००१(चार)गट ब वौद्य. 
अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर 


तो शासन निर्णय 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने 


अ 
क्र 


2] 


ell 


STA IX U] pi ती क्र 
णपञ अ जिल्हा 


ST 


१२ 


अधिकारी जिल्हा i. नांदेड 


q हे चालू 
ठेवण्यात आलेला झा.नि. व 


दिनांक 


शा.नि.क्र ATS २०१७ /प्रक्र 
.४७/आरोग्य ४, दिनांक ०१ 
फेब्रुवारी २०१८ 


पदे चाळू ठेवाव 
याची तो दिनांक 
०१.०३.२०१८ 

ते 
२८.०२.२०१९ 


णी क्र.आर-३, २२१० 
वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य ०६ 
सार्व.आ .००१- संचालन व 
प्रशासन ००१(चार)गट ब ater, 
अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर 


~ 5 U 
विवरण पञ अ 
अधिकारी जिल्हा 


परिषद नांदेड 


त पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेला mA. व 
दिनांक 


जिल्हा आरोग्य 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या 
तो शासन निर्णय 


पदे चालू ठेवाव 
याची तो दिनांक 


क्र.पीएचसी/प्र.क्र ५६०८) 


Tatra यवि ०१.०३.२०१८ मागणी क्र.आर-३, २२१० 
शा.नि.क्र अपदे २०१७ /प्रक्र ते वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य of 
.४७/आरोग्य ४, दिनांक ० १ | २८.०२.२०१९ सार्व.आ .००१- संचालन व 


प्रशासन ००१(चार)गट ब वोद्य. 


अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर 


Tae ET . शा.नि.क्र.पी 
दिनांक ३ .१२. २०१० 


